कृषि सहसंचालक, गट-अ पदावर तात्पुरत्या 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: २४२२/प्र.क्र.४/१५-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
तारीख: २१ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.०७/०५/२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.ईएसबी११२२/प्र.क्र.५७/१३,दिनांक १४/०६/२०२२ 


AINA Seat :- 


सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारशीनुसार अधिक्षक कृषि 


अधिकारी, गट-अ (वेतनश्रेणी-5-२३ : ६७७००-२०८७००) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यास कृषि 


सहसंचालक, गट-अ (वेतनश्रेणी-5-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गात सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 


प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने खालीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यास शासन 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
RLM, अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम पदोन्नतीने पदस्थापना 
३६ श्री.सुनिल चंद्रकांत बोरकर, कृषि सहसंचालक (विस्तार व प्रशिक्षण-२), कृषि 
मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, आयुक्तालय, पुणे 
कृषि आयुक्तालय, पुणे (रिक्‍त पदी) 


२. उपरोक्त तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


(अ) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 


दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 


केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास अधिन राहुन 


देण्यात येत आहे. 


(आ) Re facta स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व Re fader स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५/०५/२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट 


याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


(इ) सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 


सेवाज्येष्ठतेचा हक्क सांगता येणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः २४२२/प्र.क्र.४/१५-ओ 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्याची पदोन्नतीच्या पदावरील अंतर्गत परस्पर सेवाजेष्ठता सामान्य प्रशासन 


विभागाने संदर्भाधिन क्र. २ येथे नमूद पत्रान्वये कळविलेल्या इतिवृत्तातील(निवडसूची सन २०२१-२२) 


ज्येष्ठतेनुसार राहील. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्याची त्यांच्या सध्याच्या पदाचा पदभार कार्यालयातील निकटतम ज्येष्ठ 


अधिकाऱ्याकडे सोपवून पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 


५. आयुक्त (कृषि) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 


पहावे. 


६. सदरचे आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या, अनौपचारीक संदर्भ क्र.९५/२०२२/१३, दिनांक 


१८/०८/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


9. सदर शासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२३१०५१०६४९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 
Deshmukh 
Date: 2022.09.23 10:53:25 +05'30' 
(सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 


७. सर्व संचालक/सहसंचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी( द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 


८. सर्व सह सचिव /उप सचिव (कृषि), कृषि वदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उप सचिव/ सह सचिव (का.१३/ का.१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.श्री.सुनिल चंद्रकांत बोरकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
११.निवड नस्ती, १५-अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


